परिवहन उप आयुक्‍त (व. श्रे) पदावर 
पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०९२०/प्र.क्र.१७३/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १९ जानेवारी २०२१ 
शासन निर्णय - 
विभागीय पदोन्नती समितीने शिफारस केलेल्या मोटार वाहन विभागातील प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी यांची परिवहन उप आयुक्‍त (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गात खुल्या प्रवर्गातून खालील 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तात्पुरती व तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
| र्‍ श्री. दिनकर ना. | परिवहन उप आयुक्‍त, परिवहन 
मनवर (अ.जा.) आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 


२. सदर तात्पुरती पदोन्नती खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

१) पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्य परिणामी 
निवडसुचीतील अधिकाऱ्यांना नियमीतपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


३. संबंधित नियंत्रक अधिका-यांनी वरील अधिका-यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
पदोन्नती वरील अधिका-यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य 
अधिका-याकडे सोपवून, तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार 
स्विकारावा. परिवहन आयुक्‍त यांनी संबंधित पदोन्नत परिवहन उप आयुक्‍त यांना पदभार देणेबाबत 
स्वतंत्र्यपणे आदेश निर्गमित करावेत. 


शासन निर्णय क्रमांक: एमव्हिडी-०९२०/प्र.क्र.१७३/परि-४, दिनांक १९ जानेवारी २०२१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११९१७४७३८४६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


on ७ -&१ 


lly signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


Dig 
: C=IN, o=Government 
DEEPAK UTTAMRAO ५५५५ 
2.5.4.20=856b31c793b12e4f22cb247c5cff7f3358867f2482aa2234F 
6131bf8940dbd: 


PO KA L E erialNumber=f4 163205e7b4960cc7ca6f973d6deb06502b2e8fc47 
41 1 babcf42a0e99cf34b, DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


Date: 2021.01.19 17:50:16 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संबंधित परिवहन उप आयुक्त (व. श्रे.) (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्‍त 


कार्यालयामार्फत) 


. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्‍त 


कार्यालयामार्फत) 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

. निवडनस्ती/परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


